सन २०२० च्या खरीप हंगामामध्ये मध्यम स्वरूपाचा 
दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्‍यांमध्ये सहकारी कर्जाचे 
पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. दुष्काळ-१११९/प्र.क्र. ११८/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - १ 
२ 


3 
8 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि.०७/१०/२०१७ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि.२८/०६/२०१८ 
शासन पत्र क्रमांक : एससीवाय २०२०/प्र.क्र.६८/म-७, दि.२०/१०/२०२० 

आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक जा. क्र.कृआ/नेसआ/ख.दुष्काळ/३-९७७४/२०२०, 
दिनांक २७/१०/२०२० 

५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०२०/प्र.क्र.६८/म-७, दि.२९/१०/२०२० 


~ 


Sewer 


प्रस्तावना :- 


दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार जिल्ह्यातील दुष्काळी परीस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. दुष्काळाची दुसरी 
कळ लागू झालेल्या ७ तालुक्यांपैकी उल्हासनगर तालुक्यात पेरणीचे क्षेत्र निरंक असल्याने सदर तालुक्‍यात दुष्काळ 
घोषित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. उर्वरित ६ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले 
असून त्या आधारे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील 
तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करण्याबाबत येथील शासन निर्णय क्रमांक ५ अन्वये निर्देश दिले 
आहेत. सदर शासन निर्णयामध्ये जाहीर केलेल्या सवलती उपाययोजनांमध्ये १ सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व २) 
शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती san सहकार विभागाशी संबंधित सवलती/उपाययोजनांचा Saray 
आहे. 

तसेच राज्यामध्ये खरीप २०२० च्या हंगामामध्ये पीक काढणीला आलेली असताना सर्वत्र अतिवृष्टी 
झाल्यामुळे उभ्या पीकांचे नुकसान झाले आहे. सध्या कर्ज वसूलीचा हंगाम सुरू असून या हंगामामध्ये कर्ज वसूली 
केल्यास शहोतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सदर वस्तुस्थितीस अनुसरून कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

महसूल व वन विभागाच्या वरील अ.क्र.५ येथील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व 
शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती सवळती/उपाययोजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन परिपत्रक :- 


सन २०२० च्या खरीप हंगामात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्यामार्फत राज्यातील 
तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले 
आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११८/प्र.क्र. १४१/१८-स 
२. या परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात येते की, संदर्भाधीन वाचा अ.क्र.५ येथे नमूद केलेल्या दि.२९/१०/२०२० 
च्या शासननिर्णयान्वये राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची या तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ 
जाहीर केला असल्यामुळे खरीप २०२० हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक 
कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्ष) पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, 
राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 
३. खरीप 2020 हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०२१ असल्याने वरीलप्रमाणे बाधित 
तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू WHI नाहीत, अशा शोतकऱ्यांची संमती 
घेऊन खरीप २०२० च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी पुनर्गठन 
करण्यात यावे. 

तसेच खरीप २०२० हंगामातील राज्यातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस पुढील आदेशापर्यंत 
स्थगिती देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व 
संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 

खरीप २०२० मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि.३१ जुले, २०२१ पर्यंत पूर्ण करावी 
व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. या शासन निर्णयाची 
अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२१७१६०२३१५९०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Chaudhary Anil 11121 7 तवी 


2.5. 
483 


artment, postalCod , harashtra, 
16cf80358fa3133e4d85ddac30ae54b06c63743/d55 1 0dcDebca082b6c 


ce, 
serialNumber=d124ae9bbd 1 Sbed87dbd08el779cf1 b85a4020339eb 1c2ef0e1 12 
a ya fa aa fp67063011c, cn=Chaudhary Anil Jayaram 


Date: 2020.12.17 16:12:37 +05'30' 


(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र हासन 

प्रत , 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

2) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४ मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (स्वी 

५) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७ आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 

१०) जिल्हाधिकारी( सवी 

११) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११८/प्र.क्र. १४१/१८-स 

१२) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास dep, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 

१३) मुख्य अधिकारी, आर. बी. आय, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट हाऊस, 
मुंबई १८ 

१४) उप मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट हाऊस, 
मुंबई १८ 

१५) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था. (सवी 

१६) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सवी 

१७) कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 

१८) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई 

१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

20) Ud कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१)निवडनस्ती-१८ स 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


